अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, 
मदतनीस यांचे मानधन जुन्या पध्दतीने आहरित 
करुन अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- (१) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१७. 
(२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/का-३/ 
लेखा/५३२७/२०२०-२१,दिनांक १६ डिसेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका,मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन PFEMS 


प्रणालीद्वारे सेविका / मदतनीसांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची कार्यपध्दती सन २०१७ पासून सुरु 
करण्याबाबतचे आदेश संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. तथापि, 
तांत्रिक अडचणीमुळे काही अंगणवाडी सेविका,मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे माहे एप्रिल, २०२१ 
पासून आयुक्तालय स्तरावरून PFMS प्रणालीद्वारे मानधन अदा करणे शक्‍य झालेले नाही. त्यानुषंगाने 
आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ज्या अंगणवाडी 
सेविका / मदतनीस यांचे मानधन तांत्रिक कारणांमुळे PEMS पध्दतीने अदा करता येऊ शकले नाही त्यांचे 
मानधन जुन्या पध्दतीने प्रकल्पस्तरावरून आहरित करुन अदा करणेबाबत झासन स्तरावरून योग्य ते आदेशा 
निर्गमित होण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत ज्या अंगणवाडी 


सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन तांत्रिक कारणांमुळे PFMS प्रणालीद्वारे अदा करणे 
शक्‍य झालेले नाही. अशा अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे प्रलंबित राहिलेले 
मानधन अदा करण्याकरीता शेवटची संधी म्हणून दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत जुन्या पद्धतीने आहरीत करून 


अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१५१६३९४५८०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR MAHESH 


AS H O KRAO _ MAAHESASHOGIO ० FA 
(महेश वरूडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


—O 


मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (महिला व बाळ विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(जिल्हा परिषद) 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी ) 

निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


mM SF 0८ ww A 


na na a य“ य“ ~~ — — य्य“ 


wena 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


~~ — य्य“ — 


पृष्ठ २ पैकी २ 


